RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४ 


[ पृष्ठे ३५ किंमत रुपये : १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 


मनाई आदेश 


क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / १३८७ / २०२२.- ज्याअर्थी , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे , निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी होळी ( हुताशनी पौर्णिमा ) / पिसाह ( ज्यु सण ) , दिनांक १८ मार्च २०२२ रोजी धुलिवंदन , दिनांक १ ९ मार्च २०२२ 
रोजी शब्बे ए बारात , दिनांक २० मार्च २०२२ रोजी तुकाराम बीज , दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( तिथीप्रमाणे ) , दिनांक 
२३ मार्च २०२२ रोजी शहिद दिन असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये , याकरीता दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासुन ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी , माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी , मी , रूपाली अंबुरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन - १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासुन ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 


२ . 


7 


. 


. 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठया , बंदुका , रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे , देशी - विदेशी अग्निशस्त्रे , व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात 
येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे , बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


४ . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन -१ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

, 

वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य , धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा , सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही . 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


५ . 


७ . 


८ . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १५ मार्च २०२२ . 


रूपाली अंबुरे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


३ 


7 


राजकीय पक्ष , 


. 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / १७० ९ / २०२२.– ज्याअर्थी , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे , निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज जयंती पुण्यतिथी / महात्मा फुले जयंती , दिनांक २ एप्रिल २०२२ रोजी गुढीपाडवा / 
चैत्रमासारंभ , दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी मुस्लिम रमजान मासारंभ , दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजी श्री . रामनवमी / स्वामी नारायण जयंती , दिनांक ११ 
एप्रिल २०२२ रोजी महात्मा फुले जयंती , दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजी डॉ . आंबेडकर जयंती / महावीर जयंती , दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजी गुड 
फ्रायडे असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , 
याकरीता दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२ . ज्याअर्थी , माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३ . त्याअर्थी , मी , रूपाली अंबुरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन -१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठया , बंदुका , रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे , देशी - विदेशी अग्निशस्त्रे , व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात 
येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे , बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन -१ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य , धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा , सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 


7 


" 


४ . 


५ . 


7 


६ . 


७ . 


सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


८ . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३० मार्च २०२२ . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


रूपाली अंबुरे , 
पोलीस उप आयुक्त 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ४ ) , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / जिउनि . ४ / कलम -१५६ / गोरेगाव नागरी सह . पत . मर्या / १३७८ / २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . किशोर मांडे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( ४ ) 
मुंबई या आदेशान्वये गोरेगाव नागरी सहकारी पत . मर्या . , दिंडोशी वसाहत , ओ / ३ / ९ , जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग , गोरेगाव ( पूर्व ) , मुंबई -६५ या 
संस्थेच्या खालील कर्मचाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वसुली अधिकारी पदाचे अधिकार प्रदान करता येतील , परंतु संस्थेने वसुली 
अधिकार मागणी केलेले हे संस्थेचे संचालक असल्यामुळे ते संस्थेत संचालक या पदावर कार्यरत आहेत तोपर्यंत अथवा दिनांक ३१ मार्च २०२३ 
पर्यंत यापैकी कमी असणारा कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकाराची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१. श्री . हिरालाल लौधर शर्मा 


संचालक 


विशेष वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


अटी व शर्ती : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ , व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी हे संचालक या पदावर आहेत तोपर्यंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली अधिकाऱ्यांचे 
अधिकार वापरता येतील . त्यांच्या संचालक पदाची मुदत संपल्यास , त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास , पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा 
मृत्यू झाल्यास , त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


" 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . याची नोंद घ्यावी . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या “ वसुली अधिकारी , गोरेगाव नागरी सहकारी पत . मर्या . , दिंडोशी वसाहत , 
ओ / ३ / ९ , जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग , गोरेगाव ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०६५ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


५ 


1 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , म . रा . पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमाच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) 
दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग 
याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून , त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन , भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


मुंबई , 
दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . किशोर मांडे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( ४ ) , मुंबई . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १३५ / २०२२.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 

इ 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी शब - ए - कदर , दिनांक १ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र दिन , 

- , 
कामगर दिन , दिनांक २ मे २०२२ रोजी शिवजयंती ( परंपरेने ) दिनांक ३ मे २०२२ रोजी रमजान ईद / अक्षय्य तृतीया असे सण / उत्सव संपन्न होणार 
आहेत . 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


३ . 


४ . 


५ . 


६ . 


7 


७ . 


त्याअर्थी , मी डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 
2022 , dated 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . : 

१ . शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 
२ . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 
सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . ' 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . 

प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ९ मे २०२२ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


C 


" 


४ . 


7 


५ . 


६ . 


ठाणे शहर , 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 


, 


दिनांक : २१ एप्रिल २०२२ . 


ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


6 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. XI ( 6 ) / 1134 / ( 02 ) /2022.- Whereas reports have been received that in the areas under the 
control of Commissioner of Police Brihan Mumbai it is noticed that flying balloons , high riser 
crackers , light emitting objects , kites etc. are sent up in and around the airspace , and also in the 
approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft , in 
the Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport , Juhu Aerodrome , 
naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area ; 

2. And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders , sending 
up of balloons , use of high riser crackers , usage of light emitting objects , flying of kites and usage 
of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around 
Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders , balloons , high 
riser crackers , light emitting objects , kites , Laser Beams should not affect aircraft landing , take 
off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same ; 

3. Now , therefore I , Deepak Sakore , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order 
dated 23rd December 1959 u / s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby order that , in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate ; 

( A ) No person shall use paragliders , send up balloons , use high riser crackers , release light 
emitting objects , fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji 
Maharaj International Airport . 

( B ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent 
to obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police 
Station . 

4. This order shall come into force with effect from 22nd April 2022 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 20th June 2022 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 

6 . As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on this 13th day of the April 2022 . 


Mumbai . 


DEEPAK SAKORE , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


> 


No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-08.— WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 24th April 2022 to 24-00 hrs . of 8th May 2022 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The Public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use gestures or mimetic , representations and the preparations , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or thing which 
may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against 
decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 312 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 21st April , 2022 . 


> 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

मे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था.बी -२ / १८७८ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ श्रीमती टी . एस . 
१ 


१०५ दिवस 


( ६ ) 
श्रीमती के . ओ . काटकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 


महाडीक , 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 
दिनांक ४ एप्रिल २०२२ दिनांक २ एप्रिल २०२२ , 
ते दिनांक ९ एप्रिल दिनांक ३ एप्रिल २०२२ , 
२०२२ 

व दिनांक १० एप्रिल २०२२ 
पर्यंत सहा दिवस च्या सुट्ट्या . 

दिनांक १ एप्रिल २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ११ एप्रिल २०२२ , 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अर्जित 


रजा . 


दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
दापोली . 


क.स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
दापोली . 


अर्जित रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३० मार्च २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / २००६ / सन २०२२.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२७६ दिवस 


१ श्री . ला . द . बिले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति . सत्र 

. 
न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


अर्जित 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ४ ) 

( ५ ) 
दिनांक ११ एप्रिल २०२२ दिनांक १० एप्रिल २०२२ , 
ते दिनांक १३ एप्रिल दिनांक १४ एप्रिल २०२२ , 
२०२२ 

व दिनांक १५ एप्रिल २०२२ 
पर्यंत ३ दिवस 

च्या सुट्या . 
अर्जित रजा . 

दिनांक ९ एप्रिल २०२२ 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १६ एप्रिल २०२२ , 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


( ६ ) 
श्री . एम.क्यु.एस.एम. शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ५ एप्रिल २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था.बी -२ / २१६८ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


६६ दिवस 


अर्जित 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ४ ) 

( ५ ) 
दिनांक १६ एप्रिल २०२२ दिनांक १४ एप्रिल २०२२ , 
ते दिनांक २२ एप्रिल दिनांक १५ एप्रिल २०२२ , 
२०२२ 

दिनांक २३ एप्रिल २०२२ 
पर्यंत ७ दिवस व दिनांक २४ एप्रिल २०२२ 

च्या सुट्ट्या . 
दिनांक १३ एप्रिल २०२२ 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २५ एप्रिल २०२२ , 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


१ श्रीमती की . आ . 

काटकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
दापोली . 


( ६ ) 
श्रीमती टी . एस . महाडीक , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
दापोली . 


रजा . 


अर्जित रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ एप्रिल २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — २ अ 


. 


. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , ( पूर्व उपनगरे ) , वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना / आदेश 
क्रमांक ५६ / कायमस्वरूपी / अधिसूचना / पोउआ / पूर्व उपनगरे / वाहतूक / २०२२.- ज्याअर्थी , मुलुंड वाहतूक विभागाचे हद्दीत मुलुंड रेल्वे 
स्टेशन ( प . ) कडे जाताना प्रवाशी , पादचारी आणि वाहने मोठ्या प्रमाणात महात्मा गांधी मार्ग ( एम . जी . रोड ) या मार्गाने ये - जा करीत असतात . 
तसेच सदरचा सपूर्ण परीसर हा मार्केटने गजबजलेला आहे . सध्यस्थितीत सेवालाल लालवाणी मार्गाची पाहणी केली असता महात्मा गांधी मार्ग 
( एम . जी . रोड ) ते नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग ( एन . एस . रोड ) ला जोडणाऱ्या सदर रस्ता हा एक दिशा मार्ग असून ( एम . जी . रोड ते एन . एस . रोड ) 
सदर रस्त्याची सरासरी रूंदी १० मीटर आहे . सदरचा रस्ता हा “ नो पार्किंग ” असून कायमस्वरूपी “ सम - विषम ” पार्किंग झोन घोषित करणे 
आवश्यक वाटते . 

त्याअर्थी मी , विनायक ढाकणे , पोलीस उप आयुक्त , पूर्व उपनगरे , वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ यांचे कलम ११५ ( १ ९ ८८ 
चा नियम ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम . व्ही . ए . ०५८ ९ / सी.आर . १०६१ / टि.आर.ए. - २ , दिनांक १ ९ मे १ ९ ८ ९ एम.जी.जी. रोमन 
चार - ए , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० , पी ६६८ सुधारित क्र . एमव्हीए ००१ ९ ६ / ८७१ / सीआर , ३७ / सीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ एम . जी . 
जी . रोमन चार - ए , १ ९९ ६ ईएक्स पी ३०७ यानुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून 
व वाहतूक नियमनाकरिता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


" सम विषम पार्किंग 


6 


" 


‘ सेवालाल लालवाणी ' मार्गावर हा कायमस्वरूपी “ सम विषम पार्किंग ” घोषित करण्यात येत आहे . तरी एम . जी . रोडकडून सेवालाल 
लालवाणी मार्गाने एन . एस . रोडकडे जाण्याच्या दिशेने वाहने पार्किंग करताना महिन्याच्या विषम तारखेला सदर रस्त्याच्या डाव्या बाजूला व सम 
तारखेला सदर रस्त्याच्या उजव्या बाजुला वाहने पार्क करण्यात यावीत . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


मुंबई . 


विनायक ढाकणे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
पूर्व उपनगरे , वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , 

( EASTERN SUBURB ) TRAFFIC , MUMBAI 


NOTIFICATION / ORDER 


No. 56 / DCP . / East Sub / Traffic / Permanent Notification / 2022.- Whereas , in Mulund Traffic Div . , 
Passengers , pedestrians and vehicles ply on Mahatma Gandhi Marg ( MG Road ) on their way to 
Mulund Railway Station ( W. ) . Also , the entire area is covered with market . At present while 
inspecting Sewalal Lalvani Marg , this road connecting Mahatma Gandhi Marg ( MG Road ) to Netaji 
Subhash Chandra Marg ( NS road ) is a One Way road ( MG Road to NS Road ) . The average width of 
this road is 10 meters . The road is “ No - Parking ” Zone and a permanent " odd - even " parking zone 
needs to be declared . 


Therefore , In order to prevent danger , obstructions and inconveniences to the public , to so 
direct , I , Vinayak Dhakane , Deputy Commissioner of Police , Eastern Suburb Traffic , Mumbai in 
exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act , 1988 ( Act . No. 
59 of 1988 ) read with Government Notification No MVA 0589 / CR - 1061 - TRA - 2 , dated 19th May1990 
M.G.G. IV - A , dated 20th September 1990 P , 668 Amended by No. MVAO 0196 / 871 / CR37 / TRA - 2 , 
dated 27th September 1996 M.G.G. IV - A , 1996 Ex . P. 307 do hereby order as under ; 

“ Odd - Even Parking ” 
The Sewalal Lalwani Road is being declared a permanent “ Odd - Even Parking Zone 
However , vehicles should be parked on the left side of the road on the odd dates of the month 
and on the right side of the road on the even dates when parking vehicles in the direction from 
MG Road in NS Road on Sewalal Lalwani Marg . 

Issued under my seal and signature on the date 4th April 2022 . 


VINAYAK DHAKANE , 


Mumbai . 


Deputy Commissioner of Police , 
Eastern Suburb Traffic , Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


पोलीस उप आयुक्त , ( पूर्व उपनगरे ) , वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना / आदेश 
क्रमांक ५७ / अधिसूचना / पोउआ / पूर्व उपनगरे / वा / २०२२.- ज्याअर्थी , मुलुंड वाहतूक विभागाचे हद्दीतील स्वप्न नगरी परिसरातील सरदार 
प्रतापसिंह गार्डन मार्गावर दुतर्फा मोटर वाहने पार्क होत असल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या मोटर वाहनांना जाण्यायेण्यास अडथळा निर्माण होत 
आहे . तसेच वरील नमूद रस्त्यावर उजव्या बाजूस रहिवाशी व व्यावसायिक संकुले आहेत . रस्त्याच्या डाव्या बाजूस भिंती लगत झाडे असून त्या 
बाजूला रहदारीस अडथळा न होता वाहने पार्क होऊ शकतात . तसेच त्या परिसरातील इमारतीमध्ये आगीसारखी घटना घडल्यास नमूद रोडवर पार्क 
केलेल्या वाहनांमुळे , सदर सोसायटीपर्यंत अग्निशमन दलाची वाहने पोहचण्यास तसेच मदत कार्यात सुद्धा अडथळा निर्माण होण्याची दाट शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


. 


त्याअर्थी मी , विनायक ढाकणे , पोलीस उप आयुक्त , पूर्व उपनगरे , वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ यांचे कलम ११५ ( १ ९ ८८ 
चा नियम ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / सी.आर . १०६१ / टि.आर.ए. - २ , दिनांक १ ९ मे १ ९ ८ ९ एम.जी.जी. रोमन चार - ए , 
दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० , पी ६६८ सुधारीत क्र . एमव्हीए . ००१ ९ ६ / ८७१ / सीआर -३७ / सीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ एम.जी.जी. रोमन 
चार - ए १ ९९ ६ ईएक्स पी ३०७ यानुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून व वाहतूक 
नियमनाकरिता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

नो पार्किंग परिक्षेत्र / No Parking Zone 
सरदार प्रतापसिंग गार्डन ते इलेक्ट्रिक पोल नंबर व्ही.जी. / ७ पर्यंतचा मार्ग उजव्या बाजूस कायमस्वरूपी “ नो पार्किंग ” झोन घोषित करण्यात 
येत आहे . तसेच सदर , रस्त्याच्या डाव्या बाजूस पार्किंगची करण्याची मुभा आहे . 

वरील आदेश , हे दिनांक ५ एप्रिल २०२२ रोजी ००.०० वा . पासून अंमलात येतील . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


मुंबई . 


विनायक ढाकणे , 

पोलीस उप आयुक्त , 
पूर्व उपनगरे , वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , 
( EASTERN SUBURB ) TRAFFIC , MUMBAI 

NOTIFICATION / ORDER 


No. 57 / DCP / East Sub./Traffic/Perm./Noti./2022.— Whereas , in Mulund Traffic Div . , Motor 
vehicles are parked on both sides of Sardar Pratap Singh Garden Road in Swapna Nagari area , 
which is hampering the movement of motor vehicles of local residents . Also , there are residential 
and commercial complexes on the right side of the road mentioned above . There are trees on the 
left side of the road and vehicles can be parked on that side without obstructing the traffic . Also , 
in the event of a fire in a building in the area , because the vehicles parked on the Said Road , the 
fire brigade vehicles could not reach the society as well as the relief work could not be ruled out . 

Therefore , in order to prevent Danger , Obstructions and Inconveniences to the public , to so 
direct , I , Vinayak Dhakane , Deputy Commissioner of Police , Eastern Suburb Traffic , Mumbai in 
exercise of the powers conferred upon me under section 115 or Motor Vehicles Act , 1988 ( Act No. 
59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 - TRA - 2 , dated 19th May 
1990 M.G.G. IV - A . dated 20th September 1990 P.668 Amended by No. MVAO 0196 / 871 / CR37 / TRA 
2. dated 27th September 1996 M.G.G. IV - A , 1996 Ex . P. 307 do hereby order as under : 

No Parking Zone 
The road from Sardar Pratap Singh Garden to Electric Pole No. VG / 7 on the right is being 
declared a permanent “ No Parking ” zone . Also parking is allowed on the left side of the road . 

The above orders will be in force from dated 5th April 2022 . 
Issued under my seal and signature on dated 4th April 2022 . 


Mumbai . 


VINAYAK DHAKANE , 
Deputy Commissioner of Police , 
Eastern Suburb Traffic , Mumbai . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

मे 
पोलीस उप आयुक्त , ( दक्षिण ) , वाहतूक प्रशिक्षण संस्था , भायखळा , मुंबई यांजकडून 

तात्पुरती अधिसुचना / आदेश 
क्रमांक ६२० / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२.- जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता 
मी प्रज्ञा जेडगे , म.पो.से. पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , बृहन्मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ हे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) व 
शासकीय अधिसूचना क्रमांक ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे , १ ९९ ० रोजी एम.जी.जी. ४ - ओ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० पी . 
६६८ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

क्र . - ७ ९ / पोउआ / वाहतूक / तात्पुरती / २०२२ 

सर जे.जे. रुग्णालयास भेट देणाऱ्या महत्वाच्या / अतिमहत्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा तसेच वाहतुकीची समस्या व वाहतूक जलद गतीने 
होणेकरिता जे जे जंक्शन ते नुरबाग जंक्शन पर्यंतच्या मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होवू नये तसेच सदर मार्गावर पोलीस , रुग्णवाहीका , अग्निशमन दल 
तसेच इतर अत्यावश्यक सेवा पुरविणारी वाहने वगळता इतर सर्व वाहनांना ग्रेगोरीयन कॅलेंडर प्रमाणे सम व विषम दिवशी वाहने उभी करणेस 
खालीलप्रमाणे प्रतिबंधीत असेल . 


वाहने सम व विषम दिवशी उभी करणेस प्रतिबंध 


जे जे जंक्शन ते नुरबाग 

जेव्हा महिन्याच्या तारखा सम असतील तेव्हा नमूद रस्त्यावरील पाकींग ही रस्त्याच्या पूर्वेकडील बाजूस असेल 
जंक्शन पर्यत ( रामकृष्ण ( उत्तर बाजू प्रतिबंधीत ) व जेव्हा महिन्याच्या तारखा विषम असतील तेव्हा नमूद रस्त्यावरील पार्किग ही 
भटट मार्ग ) 

रस्त्याच्या पश्चिमेकडील बाजूस असेल ( दक्षिण बाजू प्रतिबंधीत ) 
सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


प्रज्ञा जेडगे म.पो.से. 


पोलीस उप आयुक्त , 


मुंबई , 
दिनांक : २२ एप्रिल २०२२ . 


वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) , 

TRAFFIC INSTITUTE BYCULLA , MUMBAI 

Temporary Notification Order 
No. 620 / DCP / Traffic ( South ) /2022.— In order to prevent obstruction , inconvenience to the 
public and to maintain smooth , safe vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to 
the members of the public , so to direct , I , PRADNYA JEDGE , Dy.Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me under section 115 Of Motor Vehicles 
Act . 1988 ( Act No 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 / CR 1061 / TRA - 2 , 
dated 19th May 1990 M.G.G , IV - A , dated 20th September 1990 p.668 , do hereby order as under . 

No.79 / DCP / Traffic / Temporarv / 2022 . 

Sir J.J. Hospital . The road from j j junction to Nurbagh junction should not be a traffic jam for 
the safely of important / important persons visiting the hospital as well as for traffic problems and 
speeding of traffic . Parking of vehicles on even and odd days will be prohibited as follows.prevention 
of parking of vehicles on even and odd days . 

Prevention of parking of vehicles on even and odd days 


J.J. Junction to 
Nurbaug 
junction ( Ramkrush 
na bhatt marg ) . 


When the dates of the month are the same , on the named road it will be on 
the east side of the road ( North side restricted ) and when the dates of the 
month are odd , the parking on the named road will be on the west side of 
the road ( South side restricted ) 


Issued under my seal and signature on the 22nd day of April , 2022 . 


PRADNYA JEDGE 


Mumbai . 


Dy . Commissioner of Police ( South ) 

Traffic , Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


CG 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 
उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , चिपळूण यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार . 

क्रमांक कलम १ ९ / एलएक्यू / एसआर -१८५ / २०१ ९.– ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
' उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग १ , कोकण विभागीय पुरवणी , सोमवार , ८ मार्च २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणून , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम -१ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबीयाच्या व पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये आणि मा . जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्रमांक / भूसं / 
समन्वय / कार्या -१ / अधिकार प्रत्यार्पित / २०२१ , दिनांक २ मार्च २०२१ अन्वये , समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी समूचित शासन उप विभागीय अधिकारी , चिपळूण यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

प्रस्तुत प्रकरणी नवीन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ कलम -११ ( १ ) ची अधिसूचना दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत आली व स्थानिक वृत्तपत्रात दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे . कलम -११ ( १ ) अधिसूचनेपासून 
एक वर्षाचे आत कलम -१ ९ ( १ ) अधिसूचना प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे . तथापि , एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होऊन अद्याप कलम -१ ९ ( १ ) 
अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नसल्याने उप विभागीय अधिकारी , चिपळूण यांनी नवीन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ कलम -१ ९ ( ७ ) मधील तरतुदींनुसार 
कलम -१ ९ ( १ ) अधिसूचना प्रसिद्धीकरीता मुदतवाढ मिळणेसाठी मा . जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी तथा समूचित शासन यांजकडे प्रस्ताव सादर केला 
होता . त्यामध्ये उप विभागीय अधिकारी चिपळूण यांनी नोंदविलेली विलंबाची कारणे योग्य असलेबाबत मा . जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी तथा समूचित 
शासन यांची खात्री झाल्याने भूसंपादनमधील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार , स्थानांतरण , पुनर्स्थापना आणि अधिनियम , २०१३ कलम -१ ९ 
पोट - कलम -७ मधील तरतुदींनुसार बारा महिन्यांच्या कालावधींची वाढ करणेकरिता समूचित शासन सक्षम असल्याने मौजे - गांग्रई , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठीचे भूसंपादन प्रस्तावाचे अनुषंगाने भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार 
व स्थानांतरण , पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम , २०१३ मधील कलम १ ९ ( १ ) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेकरीता मा . जिल्हाधिकारी तथा 
समूचित शासन यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं / समन्वय / कार्या -१ / एस.आर .१०२ / कलम -१ ९ मुदतवाढ / २०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ अन्वये 
मुदतवाढ दिलेली आहे . अनुषंगाने नवीन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) ची अधिसूचना याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


7 


2 


. 


गावाचे नाव - गांग्रई , 


तालुका - चिपळूण , 


जिल्हा - रत्नागिरी 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


संपादित क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


संपादित क्षेत्र ( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


३४ ९ पै 


०३.३२.०० 


३७२ 


०१.०५.०० 


२ 


३५८ पै 


००.४०.०० 


५ 


३७३ 


००.२०.०० 


३७१ पै 


००.१३.३० 


६ 


३७४ 


००.३७.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


> 


अ . क्र . 


भूमापन क्रमांक 


संपादित क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


संपादित क्षेत्र ( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३७५ 


००.३६.०० 


३६ 


४१५ पै 


००.०५.०० 


८ 


३७६ पै 


००.२६.५० 


३७ 


४१६ पै 


००.६७.४० 


९ 


३७७ 


०२.६७.०० 


३८ 


४१७ पै 


०१.३६.०० 


१० 


३७८ पै 


००.३०.०० 


३ ९ 


४१८ पै 


००.०७.६० 


११ 


३८० पै 


००.०१.०० 


४० 


४१ ९ पै 


००.१५.१० 


१२ 


३८२ पै 


००.१४.०० 


४१ 


४२० पै 


००.०२.० ९ 


१३ 


३८३ पै 


००.१ ९.९ ० 


४२ 


४२१ पै 


००.०८.१० 


१४ 


३८४ पै 


००.२१.३० 


४३ 


४२३ पै 


००.० ९ .२० 


१५ 


३८५ पै 


००.१६.६० 


४४ 


४२६ पै 


००.३ ९ .६० 


१६ 


३८६ पै 


००.०६.०० 


४५ 


४२७ अ पै 


००.०६.०० 


१७ 


३ ९ ६ पै 


००.०२.०० 


४६ 


४२ ९ पै 


००.२१.५० 


१८ 


३ ९ ८ पै 


००.३१.४० 


४७ 


४३२ पै 


००.४३.२० 


१ ९ 


३ ९९ 


००.८ ९ .०० 


४८ 


४४१ पै 


००.२७.७० 


२० 


४०० पै 


०३.६४.०० 


४ ९ 


४४२ पै 


००.०७.९ ० 


२१ 


४०१ पै 


०२.५५.०० 


५० 


४४३ पै 


००.१५.४० 


२२ 


४०२ पै 


००.२६.६० 


५१ 


४५३ पै 


००.२५.९ ० 


२३ 


४०४ पै 


००.२७.०० 


५२ 


४५७ पै 


००.१०.४० 


२४ 


४०५ पै 


०२.१६.०० 


५३ 


४६३ पै 


००.०७.३० 


२५ 


४०६ पै 


००.३८.१० 


५४ 


४६४ पै 


००.०६.०० 


२६ 


४०७ पै 


००.७८.२० 


४६५ पै 


००.०४.०० 


२७ 


४०८ पै 


००.३ ९ .८० 


५६ 


४६६ पै 


००.०४.३० 


२८ 


४० ९ पै 


००.४२.९ ० 


५७ 


४७१ पै 


००.२०.५० 


२ ९ 


४१० पै 


००.४७.०० 


५८ 


४७२ ब पै 


००.०८.०० 


३० 


४११ पै 


००.४५.१० 


५ ९ 


४७५ पै 


००.० ९ .६० 


३१ 


४१२ ब पै 


००.०५.०० 


६० 


४७६ पै 


००.१०.४० 


३२ 


४१२ क 


००.६१.०० 


६१ 


४७८ पै 


००.० ९ .४० 


३३ 


४१३ अ 


०१.००.०० 


६२ 


४७ ९ पै 


००.१०.०० 


३४ 


४१३ ब 


००.२०.०० 


६३ 


५५१५ 


००.१०.०० 


३५ 


४१४ 


००.५०.३० 


६४ 


६०० अ पै 


००.०४.५० 


एकूण भूसंपादित क्षेत्र 


३०.७६.० ९ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : 

मौजे गांग्रई , ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ , सांडवा , 
प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- मौजे गांग्रई , ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी साठवण तलाव योजनेच्या सी मुख्य कामेअंतर्गत धरणतळ , 
सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी ३०.७६.० ९ हे.आर एवढे क्षेत्र संपादीत होणार आहे . 

समाजाला होणारे लाभ : - भविष्यात नदीनाल्यांना , विहिरींना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल . शेती बागायतींना धरणाच्या पाण्याचा फायदा 
होईल . त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारेल . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव - गांग्रई 

तालुका - चिपळूण जिल्हा - रत्नागिरी 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 
( १ ) 

( २ ) 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 

( ३ ) 


निरंक 


- 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

निरंक 


टिप. 


संपादित जमिनींच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , चिपळूण या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


प्रविण पवार , 


चिपळूण , 
दिनांक ६ मे २०२२ . 


उप विभागीय अधिकारी 

चिपळूण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 


2 


3 ; 


7 


2 


" 


" 


3 ; 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक जि / भुसं / कार्या - ९ / प्र.क्र .७६७ / एलएक्यू / एसआर -२६५ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्याने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) च्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक जि / भुसं / कार्या - ९ / प्र.क्र .७६७ / एलएक्यू / एसआर / २६५ / २०२१ , दिनांक २७ एप्रिल २०२१ रोजी प्रारंभिक अधिसुचना 
काढण्यात आली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमीनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्निदीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 

आणि ज्याअर्थी , पश्चिम रेल्वेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त संपादन संस्था ” असा केला आहे . ) प्रस्तावित केलेल्या व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ ( १ ) अन्वये अधिसुचित केलेल्या मौजे मालाड येथील न.भू.क्र . ५८४ , ५८४/१ ते ९ क्षेत्र ५६१.१० चौ.मी. या उक्त 
जमीनीचे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा केला आहे . ) “ मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ व्या रेल्वे लाईनकरीता ” या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी भूसंपादन ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे . ) करण्याचे कळविले आहे 

आणि ज्याअर्थी , मुंबई उपनगर ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी भूसंपादन संस्थेने उक्त जमीन ही “ जशी आहे तशी ” स्वरूपात घेण्याचे कळविले आहे . तसेच हौसिंग आणि विशेष सहाय्य 
विभागाकडील शासन निर्णय क्र . प्रकल्प १७०० / सीआर -३१ / स्लम -२ , दिनांक १२ डिसेंबर २००० नुसार प्रस्तावित रेल्वे लाईनकरीता भूसंपादन 
करणेचा प्रकल्प हा मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प ( MUTP ) या प्रकल्पात अंतर्भूत होतो . यास्तव सदर प्रकल्पाने बाधित होणाऱ्या जमीन धारक / 
भाडेकरू यांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( MMRDA ) यांचे मार्फत करण्यात येईल . त्याअर्थी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . सा.वि.क. / एम.यु.टी.पी .२ बी / मौजे मालाड ( पुर्व ) / २८० - अ / २०२२ , दिनांक २५ एप्रिल 
२०२२ अन्वये सदर जमीनीमध्ये निवासी १० व अनिवासी ७ असे एकूण १७ बांधकामे बाधित होत आहेत . भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ या अधिनियमाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 
१ जानेवारी २०१४ पासून केली आहे . सदर अधिनियमातील दुसऱ्या अनुसूचीमधील अनुक्रमांक १ , ५ , ६ , ७ , ८ व १० मध्ये नमूद केल्यानुसार 
उपरोक्त बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचा लाभ देता येईल असे कळविले आहे 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र 

म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दीष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाअन्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ४ , मुंबई उपनगर जिल्हा , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला , शासकीय 
वसाहत , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


" 


. 


7 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 


गावाचे नाव मालाड , तालुका बोरीवली , जिल्हा मुंबई उपनगर 


अ . क्र . 
( १ ) 


नगर भूमापन क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र ( चौ.मी. मध्ये ) 

( ३ ) 


१ 


५८४ , ५८४/१ ते ९ 


५६१.१० 


एकूण 


५६१.१० 


२२ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव.- मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ व्या रेल्वे लाईनकरीता भूसंपादन . 


> 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र.सा.वि.क. / एम.यु.टी.पी .२ बी / मौजे मालाड ( पुर्व ) / २८० - अ / २०२२ , दिनांक 
२५ एप्रिल २०२२ अन्वये सदर जमीनीमध्ये निवासी १० व अनिवासी ७ असे एकूण १७ बांधकामे बाधित होत आहेत . भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ या अधिनियमाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने 
दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून केली आहे . सदर अधिनियमातील दुसऱ्या अनुसूचीमधील अनुक्रमांक १ , ५ , ६ , ७ , ८ व १० मध्ये नमूद 
केल्यानुसार उपरोक्त बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचा लाभ देता येईल असे कळविले आहे . 

अनुसूची - चार 
हौसिंग आणि विशेष सहाय्य विभागाकडील शासन निर्णय क्र . प्रकल्प १७०० / सीआर -३१ / स्लम -२ , दिनांक १२ डिसेंबर २००० नुसार 
प्रस्तावित रेल्वे लाईनकरीता भूसंपादन करणेचा प्रकल्प हा मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प ( MUTP ) या प्रकल्पात अंतर्भूत होतो . 

टिप.- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ४ , मुंबई उपनगर जिल्हा , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला , 
शासकीय वसाहत , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


- 


- 


वांद्रे ( मुंबई ) , 
दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 


निधी चौधरी , 

जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARANCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

ACT , 2013 . 


No. C / ACQ / Desk - 9 / CR.767 / LAQ / SR / 265 / 2021.- Whereas , the Collector of Mumbai Suburban 
District being an appropriate Government has , vide Notification No. C / ACQ / Desk - 9 / CR.767 / LAQ 
SR / 265 / 2021 , dated 21st October 2021 ( hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued 
Preliminary Notification in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 11 of the 
Right to Fair Compensation and Transparancy in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) , ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and thereby notified 
that the land more particularly described in Schedule I appended hereto is required or likely to 
be required for a public purpose more particularly specified in Schedule II ; 

Therefore , the Western Railway proposed ( hereinafter “ above Land Acquisition Body ” ) and 
notified under section 11 ( 1 ) of the above Act , village Malad CTS No. 584 , 584 / 1 to 9 Area 561.10 
sq . mtrs . ( hereinafter referred to as “ the said Land ” ) of land has been reported to be acquired for 
the public purpose of the 6th railway line between Mumbai Central and Borivali . ( hereinafter 
referred to as " said public purpose ” ) ; 

And whereas , the Collector , Mumbai Suburban District is satisfied , after considering the 
report , if any , made under sub - section ( 2 ) of section 15 , that the said land is needed to be required 
for the said public purpose ; and therefore , it is hereby declared under the provisions of sub 
section ( 1 ) of section 19 of the said Act , that the said land is needed for the said public purpose . 

And therefore , the land acquisition body has informed to take the said land “ as is where is 
basis . ” Also the project of land acquisition for the proposed railway line as per Government 
Resolution No. prakalp1700 / cr - 31 / slum - 2 , dated 12th December 2000 from the Department of 
Housing and Special Assistance is included in the Mumbai Urban Transport Project ( MUTP ) . 
Therefore , Rehabilitation and Resettlement of land holders or tenants affected by the project will 
be done through Mumbai Metropolitan Region Development Authority ( MMRDA ) . Accordingly , 
the Mumbai Metropolitan Region Development Authority has informed in its letter No. savik / 
mutp2b / mauje malad ( east ) / 280 - A / 2022 , dated 25th April 2022 that a residential 10 and non 
residential 7 total of 17 structures are being affected in said lands . The Right to Fair Compensation 
and Transparancy in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 has been 
implemented by the Government of Maharashtra with effect from 1st January 2014. As mentioned 
in serial numbers 1 , 5 , 6 , 7 , 8 and 10 in the second schedule of the said act , rehabilitation benefit 
can be given to the above project affected people . It has been reported ; 

And whereas , it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule III 
is identified as the “ resettlement area ” for the purposes of rehabilitation and resettlement of the 
affected families ; and a summary of rehabilitation and resettlement scheme is specified in schedule 
IV ; 

And whereas clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Dy . Collector ( Land Acquisition ) No.4 , Mumbai Suburban 
District , Administrative Building , 9th Floor , Government Colony , Bandra ( East ) , Mumbai 400 051 
to perform the functions of a Collector under the said Act . 


> 


> 


Schedule - 1 


Village Malad , Taluka Borivali , District Mumbai Suburban 


Sr. No. 


City Survey No. 

( 2 ) 


Approximate Area ( Sq . Mt. ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


584,584 / 1 to 9 


561.10 


Total 


561.10 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


Schedule II 


Public Purpose 
Name of the Project.— Acquisition for 6th Railway line between Mumbai Central to Borivali . 

Schedule III 

Description of Re - settlement Area 
Mumbai Metropolitan Region Development Authority has informed in its letter No. savik / 
mutp2b / mauje malad ( east ) / 280 - A / 2022 , dated 25th April 2022 that a residential 10 and non 
residential 7 total of 17 structures are being affected in said lands . The Right to Fair Compensation 
and Transparancy in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 has been 
implemented by the Government of Maharashtra with effect from 1st January 2014. As mentioned 
in serial numbers 1 , 5 , 6 , 7 , 8 , and 10 in the second schedule of the said act , rehabilitation benefit 
can be given to the above project affected people . 


> 


Schedule IV 


- 


The project of land acquisition for the proposed railway line as per Government Resolution 
No. prakalp1700 / cr - 31 / slum - 2 , dated 12th December 2000 from the Department of Housing and 
Special Assistance is included in the Mumbai Urban Transport Project ( MUTP ) . 

N.B.- A plan of the said land can be inspected at the office of Deputy Collector ( Land 
acquisition ) No. 4 , Mumbai Suburban District Administrative Bldg . , 9th Floor , Govt . Colony , Bandra 
( East ) , Mumbai 400 051 . 


Bandra , Mumbai , 
dated 25th April 2022 . 


NIDHI CHOUDHARI , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


२५ 


" 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 
उप विभागीय अधिकारी , महाड विभाग , महाड यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये . 

क्रमांक भूसंपादन / कात -५ / शिरसवणे / रेल्वे / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) कोकण रेल्वे मार्ग खोदाई व 
भराव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने कोकण रेल्वे मार्ग खोदाई व भराव करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( संपादन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 

करावीत ) 
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे हेतूपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्र . साशा / भूसं -६ / मौजे शिरसवणे / २०१ ९ , दिनांक २५ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये 
उप विभागीय अधिकारी , महाड उपविभाग , महाड यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे . 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमीनीचे वर्णन 


; 


; 


गाव शिरसवणे 


तालुका महाड 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 

( २ ) 


संपादित क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


२ ९ ४ / अ 


०.०४.२० 


२ 


२ ९ ५ / अ 


०.० ९ .५० 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


अ . क्र . 
( १ ) 


सर्व्हे नंबर 

( २ ) 


संपादित क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

( ३ ) 


२८८ / अ 


०.०२.४० 


३ 
४ 


२८ ९ 


०.००.८० 


५ 


२८६ / अ 


०.०५.०० 


६ 


२८५ / अ 


०.०६.०० 


७ 


२८४ / अ 


०.०३.०० 


८ 


३०४ / अ 


०.२३.२० 


एकूण 


०.५४.१० 


- 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - कोकण रेल्वे मार्ग खोदाई व भराव मौजे शिरसवणे , ता . महाड , जि . रायगड 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- कोकण रेल्वे मार्ग खोदाई व भराव मौजे शिरसवणे , ता . महाड , जि . रायगड 

समाजाला मिळणारे लाभ :- कोकण रेल्वे मार्ग खोदाई व भराव मौजे शिरसवणे , ता . महाड , जि . रायगड यामुळे रेल्वे प्रवासांना त्याचा 
लाभ होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- कोकण रेल्वे मार्ग खोदाई व भराव , भूसंपादनामुळे बाधीत होणाऱ्या 
व्यक्तींचे पुनर्वसन करावे लागणार नाही . 

अनुसूची 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- कोकण रेल्वे मार्गामुळे रेल्वे प्रवासांना दिलासा मिळणार आहे . 


- 


चार 


पाच 


अनुसूची 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील . 

टिप.- उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी , महाड उपविभाग , महाड , जि . रायगड यांचे व वरिष्ठ क्षेत्रीय अभियंता 
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड रत्नागिरी , यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


- 


महाड , 
दिनांक २८ एप्रिल २०२१ . 


प्रतिमा पुदलवाड - शेंगुलवार , 

उप विभागीय अधिकारी , 
महाड उप विभाग , महाड . . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / मागे / श्री . गुरुकृपा संस्था चिंदर / २०२२ / १ ९४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( महा . अधि . क्र .२४ ) चे कलम १०२ ( ०२ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , आदेश देत आहे की , श्री . गुरुकृपा दुग्ध व्यावसायीक सहकारी संस्था मर्या . , चिंदर , ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी // एमएलएन / अजीआर / ओ / ४०७ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१३ या संस्थेचा कारभार बंद करणेबाबत संदर्भ क्र . ०३ अन्वये दिलेली जाजिदु . 
क्र . विअ - क / सिंधु / १ / मध्यंतरीय आदेश / श्री / गुरुकृपा संस्था / २०२२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश मागे घेत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजी दिला आहे . 


. 


सिंधुदुर्ग . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / श्री.देव रवळनाथ संस्था / अंतीम आदेश / २०२२ / २००.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) व १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) 
सिंधुदुर्ग , श्री . देव रवळनाथ दुग्ध व्यावसाय सहकारी संस्था मर्या.खोटले , ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / अजीआर / 
ओ / ४१६ / सन १४ , दिनांक ४ मार्च २०१४ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र.जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / 
श्री . देव रवळनाथ संस्था / २०२२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी अधिकारी 
श्रेणी -२ , अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी दिला आहे . 


सिंधुदुर्ग . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


7 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिविस / सिंधु / क -१ / श्री . दत्तकृपा संस्था / अंतीम आदेश / २०२२ / २०१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) व १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , श्री . 
दत्तकृपा दुग्ध व्याव . सहकारी संस्था मर्या . चिंदर , ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / अजीआर / ओ / ४०८ , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१३ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा . क्र . जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / श्री . दत्तकृपा संस्था / 
२०२२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधिन जिल्हा दुग्ध 
व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी दिला आहे . 


सिंधुदुर्ग . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग . 


- 


2 


2 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / जयहनुमान संस्था / अंतीम आदेश / २०२२ / २०२.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) व १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , 
जयहनुमान सहकारी दुग्ध संस्था मर्या . हडी , ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी // एमएलएन / अजीआर / ओ / ४११ , दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१३ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा . क्र . जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / जयहनुमान संस्था / 
२०२२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , 

अधिन जिल्हा दुग्ध 
व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी दिला आहे . 


. 


सिंधुदुर्ग . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / श्री.रामेश्वर संस्था / अंतीम आदेश / २०२२ / २०३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) व १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , 
श्री . रामेश्वर दुग्ध व्यावसायीक सहकारी संस्था मर्या . , बांबुळी , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / अजीआर / ओ / ३५८ / 
डी , दिनांक ११ फेब्रुवारी १ ९९ ८ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा . क्र . जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / श्री . रामेश्वर 
संस्था / २०२२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधिन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी दिला आहे . 


. 


सिंधुदुर्ग . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / श्री.स्वामी समर्थ संस्था / अंतीम आदेश / २०२२ / २०४.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) व १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) 
सिंधुदुर्ग , श्री स्वामी समर्थ सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्या . सोनवडे तर्फ कळसुली , ता . कुडाळ नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / अजीआर / 
ओ / ४० ९ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा . क्र . जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / 
श्री . स्वामी समर्थ संस्था / २०२२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी अधिकारी 
श्रेणी -२ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी दिला आहे . 


. 


. 


सिंधुदुर्ग . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिविअ / सिंधु / क -१ / रांगणाई शेळी संस्था / अंतीम आदेश / २०२२ / २०५.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) व १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) 
सिंधुदुर्ग , रांगणाई शेळी पालन सहकारी संस्था मर्या . वाडोस , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / आरएसआर / एसआर / 
३०१ / ९ ४ , दिनांक ५ एप्रिल १ ९९ ४ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा . क्र . जिविस / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / रांगणाई 
शेळी संस्था / २०२२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , 
अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी दिला आहे . 


7 


सिंधुदुर्ग . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


B 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय 

, 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ - मिभाववि / मुख्या . / २३० / २०२२.- ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात 
शहरीकरण झाले आहे . मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा होऊन तेथे मोठया प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ वाढली आहे . मध्यमवर्गीय लोक या भागातून 
मुंबई व ठाणेकडे दररोज रोजगारासाठी सतत येत - जात असतात . यामुळे शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी नेहमी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत 
असून शहरामध्ये मोठया प्रमाणात अवैध पार्कीग वाढली आहे . तसेच मेट्रो व वरसावे पूलाचे कामामुळे रस्ता अरुंद होऊन तसेच चढणाचे , वळणाचे 
रस्त्यावर अपघात होऊन , वाहने बंद पडून शहरातील रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे . सदरची वाहने रस्त्यावरून तात्काळ हटविण्यासाठी 
यापूर्वी मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम १२७ प्रमाणे कर्षित वाहने ठेका देऊन योग्य त्या अटी व शर्तीवर वापरण्यात येत होती . त्यांचा ठेका 
संपल्याने नव्याने ठेका देऊन नवीन दर्जेदार कर्षित वाहने नवनिर्मीत मिरा - भाईदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाला उपलब्ध करू देणे आवश्यक 
झाले आहे . 

त्याअर्थी , दिनांक ४ मार्च २०२२ ते दिनांक १४ मार्च २०२२ पर्यंत जीईएम ( गव्हमेंट ई मार्केट ) पोर्टलवर जाहिरात देऊन मिरा - भाईदर वसई 
विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी अवजड वाहने टोईंग करण्याकरिता २ ( दोन ) , चारचाकी वाहने टोईंग करण्याकरीता १ ( एक ) व दुचाकी मोटार 
वाहने टोईंग करण्याकरीता ८ ( आठ ) अशी एकूण ११ कर्षित वाहनांकरीता निवीदा मागवण्यात आल्या होत्या . त्यानंतर दिनांक २ ९ मार्च २०२३ रोजी 
गुणांकन पद्धतीवर उत्कृष्ट ११ कर्षित वाहनांचे चयन करून दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजी कर्षित वाहनांचे ठेकेदार यांचेसोबत करारनामा करून 
घेऊन नवनिर्मीत मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीमध्ये पात्र ठरलेल्या नविन कर्षित वाहनांची सेवा सुरू करण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी खालील प्रसंगामध्ये तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कसुरदार वाहन चालकांवर मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम 
१२७ प्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 

कसुरी व प्रसंग 
( १ ) मोटार वाहन कायदा कलम १२२/१७७ प्रमाणे वाहतूक रहदारीस अडथळा होईल अशा प्रकारे कसुरदार वाहन चालकाने रस्त्यावर 
सोडून दिलेली मोटार वाहने . 

( २ ) मोटार वाहन चालविण्याचे विनियम , २०१७ चे कलम २२ मध्ये उल्लेख केलेल्या पार्कीग बाबत नियमांचे उल्लंघन केलेली वाहने . 

( ३ ) मोटार वाहन चालविण्याचे विनियम , २०१७ चे कलम २८ मध्ये उल्लेख केलेल्या पाकींग बाबत नियमांचे उल्लंघन करून धोकादायक 
स्थितीत उभी केलेली वाहने . 

( ४ ) महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १ ९ ८ ९ चे कलम २२२ चे नियमांचे उल्लंघन केलेली वाहने . 
( ५ ) रस्त्यावर ऊभी असलेली अपघातग्रस्त व वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी वाहने . 
( ६ ) रस्त्यावर बंद पडलेली व वाहतूक रहदारीला अडथळा निर्माण करणारी वाहने . 
( ७ ) बेवारस स्थितीमध्ये उभी असलेली वाहने . 
( ८ ) क्रेन वरील डयुटी अंमलदार शासकीय काम समजून जी वाहने टोईंग करण्यास सांगेल अशी वाहने . 

वरीलपैकी कसुरी करणारे कसूरदारांची मोटार वाहने , मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम १२७ अन्वये पोलीसांनी नियुक्त केलेले खाजगी 
टोचन व्हॅन ( कर्षित वाहन ) / क्रेन द्वारे खेचुन / टोचन करून संबंधीत वाहतूक पोलीसांकडून वाहतूक कार्यालयात पुढील कार्यवाहीसाठी जमा करण्यात 
येतील . कसुरदार मोटार वाहन चालकांना त्यांचे कसूरीबाबत कायदेशीर कारवाई शिवाय खालील तक्त्यामधील दरानुसार टोचन चार्ज ( कर्षित 
रक्कम ) कर्षित वाहन मालक ( टोचन व्हॅन मालक ) यांस अदा करावी लागेल . 


. 


. 


अ . क्र . 
( १ ) 


वाहनांचा प्रकार 

( २ ) 


टोईग चार्जेस ( जीएसटीसह ) 

( ३ ) 


१ 


२०० 


२ 


२५० 


दुचाकी मोटार वाहने 
तीन चाकी / ऑटो रिक्षा 
चारचाकी कार , जीप 
चारचाकी- मिनी टेम्पो , मिनी बस 
सहाचाकी व अवजड वाहन- टेम्पो , ट्रक , टँकर , 

व , 


३०० 


४ 


५०० 


५ 


८०० 


ट्रेलर , कंटेनर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ ३१ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने जीएसटीचे नवीन नियम लागू केले असून पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये गेले ११ वर्षापासून जुन्या 
दराप्रमाणेच टोईंग चार्जेस आकारण्यात येत असल्याने त्यात बदल करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , मिरा - भाईदर वसई - विरार मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे 
अधिनियम कलम ३३ ( १ ) ( बी ) द्वारा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीमधील 
वाहतूक 

कोंडीवर नियंत्रण करण्यासाठी , अपघातग्रस्त व बंद पडलेली वाहने तात्काळ रस्त्यावरून हटविण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य कायदाप्रिय 
नागरिक / वाहन चालकांचे सोयीसाठी , मोटार वाहने कर्षित वाहनाद्वारे खेचून नेणेकरीता खालीलप्रमाणे टोईंग चार्जेस निर्देशित करून मिरा - भाईंदर 
वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाकरीता कर्षित वाहनांची सुविधा सुरु केली आहे . मिरा - भाईदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय हद्दीमध्ये वरील 
कसुरीकरीता व प्रसंगांकरीता मोटार वाहने टोईंग करणेबाबत कर्षित वाहनांवरील डयुटी अंमलदार व त्यांचे नियंत्रणाखाली असलेले कर्षित वाहनाचे 
चालक व सहकारी यांना याद्वारे सूचीत करत आहे . तसेच कर्षित वाहनांचे निवीदा प्रक्रियेकरीता स्थापीत करण्यात आलेल्या शिष्टमंडळातील सर्व 
सदस्यांनी एकमताने नवनिर्मीत पोलीस आयुक्तालयाचे कर्षित वाहनांकरीता वरीलप्रमाणे जीएसटीसह निश्चित केलेल्या दराप्रमाणेच वाजवी टोईंग 
चार्जेस स्विकारणेस सूचीत करत आहे . 

मोटार वाहने अनधिकृतरित्या उभी करण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी व त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी कमी करून वाहतूक नियमन करण्यासाठी 
नमुद अधिसुचना प्रसिद्ध झालेपासुन कारवाई सुरू करण्यात येईल . 

सदरची अधिसूचना मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , दिनांक १८ एप्रिल २०२२ रोजी माझे 
सही - शिक्यानिशी जाहीर करत आहे . 


> 


2 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


मि.भा. व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक १८ एप्रिल २०२२ 


> 


7 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ अ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र . ३ ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उजि / भूसं / मेट्रो -३ / टे -१ / एन.एच -४ / वाकळण / २०२२.– ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


. 


7 


आणि , ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , ठाणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये दर्शविलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ) . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाच्या विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम.आय.डी.सी. ते एन.एच. - ४ 
रस्त्यासाठी बाधित होणाऱ्या खाजगी जमिनीचे भूसंपादन या प्रकल्पाच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीनीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि , ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १० क मध्ये 
नमूद केलेले सार्वजनिक भागीदारी खालील प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा प्रकल्प , ज्यात जमिनीची मालकी राज्य शासनाकडे विहित असण्याचे चालू 
राहील . अश्या प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली , असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही 


3 


2 


3 


आणि , ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची तदतुद ठेवली आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत , लेखी कारणे नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार 
असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , ठाणे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . रोहितकुमार राजपूत उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र .३ ठाणे यांस पदनिर्देशित करीत 


- 


3B 


आहोत ; 


३३ 


मे 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 
जमिनीचा तपशील 


मौजे - वाकळण , ता . जि . ठाणे 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


जिल्हा 


स.नं 


सातबाऱ्यावरील क्षेत्र 


खरेदी करावयाचे क्षेत्र 

( हे.आर. ) 


वाकळण 


०.१८३५ 


वाकळण 


वाकळण 


वाकळण 


or M 0 5 ) V 


०.०६६७ 
०.४२०७ 


५ 


वाकळण 


६ 


वाकळण 


७ 


वाकळण 


८ 


वाकळण 


वाकळण 


९ 
१० 


वाकळण 


०.०६८२ 
०.७७२५ 


वाकळण 


११ 
१२ 


वाकळण 


१२०/१ 
१२०/२ 
१२०/३ 

१२८ 
१२७/१ 
१२७/२ 
१२७/३ 
१२७/४ 
१२७/५ 

१२६ 
१२५/१ 
१२५/२ 
१२५/३ 
१२५/४ 
१२५/५ 
१२५ / ६ अ 
१२५ / ६ ब 
१२५/७ 
१२५/८ 
१२५ / ९ 
१२५/१० 

१२३ 
१३७ 


९ १.६०.०० 

०.२७.१० 
४४.५०.०० 
०.४४.८० 
०.२६.८० 
०.२३.८० 
०.११.१० 
०.१२.१० 
०.२२.५० 
०.१६.०० 
०.१८.०० 
२०.२०.०० 
०.५०.३० 
२३.३०.०० 
३१.४०.०० 
०.२२.०० 
०.२२.०० 
०.३१.४० 
२०.००.०० 
०.२१.२० 
०.२०.०० 
०.२१ ९ ६ 


वाकळण 


१३ 
१४ 


वाकळण 


वाकळण 


१५ 
१६ 


वाकळण 


वाकळण 


१७ 
१८ 


वाकळण 


वाकळण 


वाकळण 


ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 


१ ९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 


वाकळण 


वाकळण 


वाकळण 


०.१०६५ 
०.०१६१ 
०.५३०१ 
०.५६६८ 


२४ 


वाकळण 


१३८ 


२५ 


वाकळण 


२६ 


वाकळण 


१.३५.१० 
०.४६.५० 
०.११४३ 
०.०७.३० 
१.६८.७० 
०.०२.८० 


वाकळण 


२७ 
२८ 


वाकळण 


०.३४८२ 


२ ९ 


वाकळण 


वाकळण 


०.३५५ 


०.०१४७ 


३० 
३१ 
३२ 


१०२/१ 
१०२/२ 
१०२/३ 
१०३/१ 
१०३/२ 
१०४/१ 
१०४/२ 
१०४/३ 

९ ७ 
१०१/१ 
१०१/२ 
९९ / १ 


वाकळण 


वाकळण 


२०.२ 
०.१२१ 
३.३४ 


३३ 


वाकळण 


०.५३३४ 


३४ 


वाकळण 


०.५५१ 


०.०३६ 


वाकळण 


३५ 
३६ 


२५.८ 
०.३२ ९ ० 


वाकळण 


०.३ ९ ४८ 


वाकळण 


०.२८०० 


३७ 
३८ 


वाकळण 


०.४००० 
०.७११० 


३ ९ 


९९ / २ / अ 
९९ / २ / ब 
९ ४ 
९ ३ 
९ ५ 


वाकळण 


४० 


वाकळण 


०.२२२२ 
०.१२३७ 
०.०२७ 


४१ 


वाकळण 


एकुण 


४.४३११ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास 
आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम.आय.डी.सी. ते एन . एच . - ४ रस्ता प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास 
आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम.आय.डी.सी. ते एन.एच. - ४ रस्ता प्रकल्प या प्रकल्पात ठाणे जिल्ह्यातील 
ठाणे तालुक्यातील १ गाव समाविष्ट आहे . त्या गावातील अंदाजित एकुण क्षेत्र ४.४३.११ हे . आर . आहे . 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास 
आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम.आय.डी.सी. ते एन.एच. - ४ रस्ता प्रकल्पाचे बांधकाम करणे , त्याचा वापर 
करणे व देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि 
अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या संधी मिळतील . तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी 
वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने सर्वंकष विकास , मोठ्या प्रमाणात 
रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी अभिप्रेत आहेत . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अ.क्र . 


कारणे 


२ 


प्रकल्पाचे बांधकाम 
प्रकल्पाचे परिचालन 
प्रकल्पाची देखभाल 


अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यामध्ये 
कलम १० ( क ) समाविष्ट केले असून , त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसुचनोव्दारे , 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देता येते . त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग चार - अ , दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त फरक प्रकल्पाला जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणाने प्रकरण दोन आणि 
प्रकरण तीन च्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सुट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


३५ 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , ठाणे 


अ . 


प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 


4 
. 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे , ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयासमोर , कोर्टनाका , 
ठाणे ( पश्चिम ) ता . जि . ठाणे पिनकोड ४०० ६०१ . 


क . 


ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची 
नियुक्तीकरणत आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील 


अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांची प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
म्हणुन प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची तरतुद ठेवली आहे . 


सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
११ चे उप कलम ( १ ) खाली अधिसूचीत करणेत आले आहे . त्या विरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र . ३ ठाणे यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविणेत येतील . 


> 


ठाणे , 
दिनांक ४ मे २०२२ 


रोहितकुमार राजपूत , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 

मेट्रो सेंटर क्र . ३ ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


